निवडसूची सन २००८-०९ 0८-0० 


“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक 
पोलीस आयुक्‍त (नि:दास्त्र)” या पदावर 
तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन SST क्र:रापोसे-१३१६/प्र.क्र.१०७/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :-३१ मार्च, २०१६. 


संदर्भ :- आपले पत्र क्र.पोमसं/२/१०(५)/म.प्र.न्या.(कोळी)/७०/२०१६, 
दि. २९.३.२०१६ 
शासन आदेश :- 


“पोळीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त (निःठासत्र” या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २००८-०९ च्या निवडसूचीमधील श्री. बाबासाहेब दादासाहेब 
कोळी, निशस्त्र पोलीस निरीक्षक, पुणे हहर यांना पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(निःशस्त्र) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. सदर अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत, महासंचालक व पोलीस 
महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 
3. सदर पदोन्नतीवरील नेमणूक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका 


क्र:२७९७/२०१५ आणि याचिका क्र. ४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत 
आहे. तसेच, सदर पदोन्नतीवरील नेमणूक, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 
8. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून 
त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३३११४२०३१३७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Charushila Chandrakant Tambek: 


Charushila secre र 704०400052 sem : 
C ha n d ra ka nt Ta m be ka [F_2¢3287e89c21b14226313820a2, cn=Charushila Chandrakant 
Date: 2016.03.31 18:44:07 +05'30' 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१३१६/प्र.क्र.१०७/पोळ-१अ, 


प्रतिलिपी :- 
१ 


) महालेखापाल -१(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री (गृह)(ग्रामीण/शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) पोलीस आयुक्त, पुणे 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc AN 


Cc 
ae 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई, 
संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 
qo) निवडनस्ती (कार्या. पोल-१३) 


(२ GS -४) 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


